आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ साठी जिल्हा वार्षिक 
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत निधी 
वितरण मागणी क्र.टी-९ 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०३ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ जुले, २०२३. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२. आदिवासी विकास विभाग, शा.नि.क्र.बियुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/का-६ दि.०५.०४.२०२३, 
दि.०४.०५.२०२३, दि.६.०६.२०२३, दि.४.०७.२०२३,दि.७.०७.२०२३ व दि.२०.०७.२०२३.. 


प्रस्तावना :- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. या अनुषंगाने वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन क्र.१ येथीळ शासन परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, 
वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध झाल्यानुसार जिल्हा 
वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार 
योजनेकरीता ५०% तर इतर योजनांकरीता अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या एकूण ३०% तसेच इतका 
निधी सदंर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत 
करण्यात आला आहे. 


आता वित्त विभागाने बाब क्र.०१-वेतन व ३४-शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने या उदीष्टांकरीता 
अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या ३८% मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. सदर 
निधी वितरण मर्यादेत वितरणासाठी उर्वरीत उपलब्ध निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी 
क्र.टी-९ खाली सोबतच्या विरणपत्रातील रकाना क्र-२ मध्ये नमुद जिल्ह्यांकरीता वितरणासाठी 
उपलब्ध निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला असून 
त्याप्रमाणे संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. तसेच निधी खर्च 
करताना राज्यशासन कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील 
तरतुदी व सर्व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


३. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी खर्ची पडलेल्या रक्‍कमांची विहित नमून्यातील 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे महालेखापाल मुंबई/ नागपूर कार्यालयास सादर करणे आवश्‍यक आहे. या 
अनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२८१२२८४८९०२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91 29620 


5b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF18 
6BB11E7252442D, 
serialNumber=344DE3FF07B9439DD1 1CAF728 


255A5EBOAODD495EF82F98993 1088637D8211 
CO, cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 
Date: 2023.07.28 15:23:33 +05'30' 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव,नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 
९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
१०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
१४. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१५. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र.बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०३ / कार्यासन-६, दि.२८ जुलै, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू. हजारात) 
अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२३-२४ सदर संबंधित 
क्र. अर्थसंकल्पित शा.नि.अन्वये नियंत्रक 
तरतूद वितरीत अधिकारी 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
| २ 3 | ४ | षु गी 


मागणी क्रमांक टी-९ (महसुली) 


२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, यावरील महसुली खर्च 


०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


(३१जिल्हा योजना 
| (39) (09) जिल्हा मुंबई हहर | ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १२१६ ९७.२८ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई०५१ मुंबई हहर 
एकुण १२१६ ९७.२८ 
२ | (३१) (०२ जिल्हा मुंबई ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २५११ २००.८८ | जिल्हाधिकारी, 
उपनगर (२२२५ई०६२) मुंबई उपनगर 
एकुण २५११ २००.८८ 
३ | (३१ (०३) जिल्हा ठाणे ०१-वेतन १६००० १२८०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई०७१) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ५१५२६ ४१२२.०८ ठाणे 
एकुण ६७५२६ ५४०२.०८ 
४ | (39) (०४ जिल्हा रायगड ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ६१९७७ ४९५८.१६ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई०८९) रायगड 
एकुण ६१९७७ ४९५८.१६ 
५ | (३१) (०५) जिल्हा रत्नागिरी | ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १६१२ १२८.९६ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई०९८) रत्नागिरी 
एकुण १६१२ १२८.९६ 
६ | (३१) (0५) जिल्हा सिधुदुर्ग । ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २५६ २०.४८ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई१०४) सिंधुदुर्ग 
एकुण २५६ २०.४८ 
७ | (३१) (०८) जिल्हा सातारा ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १५२० १२१.६० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई१२२) सातारा 
एकुण १५२० १२१.६० 
८ | (३१ (०९) जिल्हा सांगली ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ४७२ ३७.७६ | जिल्हाधिकारी, 
(22248939) सांगली 
एकुण ४७२ ३७.७६ 
९ | (३१) (१० जिल्हा सोलापूर | ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १२०० ९६.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई१४२) सोलापूर 
एकुण १२०० ९६.०० 
fa ० | (39) (99) जिल्हा कोल्हापूर | ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २०२ १६.१६ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई१५१) कोल्हापूर 
एकुण २०२ १६.१६ 
thas (39) (92) जिल्हा नाशिक ०१-वेतन ९३००० ७४४०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई१६९) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २९४९०० २३५९२.०० | नाशिक 
एकुण ३८७९०० ३१०३२.०० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


(रू. हजारात) 
अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२३-२४ सदर संबंधित 
क्र. अर्थसंकल्पित शा.नि.अन्वये नियंत्रक 
तरतूद वितरीत अधिकारी 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
| a | २ ३ [1 ४ | षु गी 
१२ | (39) (१२) जिल्हा पुणे ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ४८७१७ ३८९७.३६ | जिल्हाधिकारी, 
(2224 ई११३) पुणे 
एकुण ४८७१७ ३८९७.३६ 
१३ | (39) (१३) जिल्हा धुळे ०१-वेतन १२९४० १०३५.२० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५१ई१७८) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १४५३०९ ११६२४.७२ धुळे 
एकुण १५८२४९ १२६५९.९२ 
१४ | (39) (१४ जिल्हा जळगाव । ०१-वेतन ३६०० २८८.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई१८७) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १६६९९२ १३३५९.३६ | जळगाव 
एकुण १७०५९२ १३६४७.३६ 
१५ | (३१) (१५) जिल्हा ०१-वेतन ९९०० ७९२.०० | जिल्हाधिकारी, 
अहमदनगर (२२२५ ई१९६) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ८०४०० ६४३२.०० | अहमदनगर 
एकुण ९०३०० ७२२४.०० 
१६ | (३१ (१६) जिल्हा नंदुरबार | ०१-वेतन १३२०० १०५६.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई२०२) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २३४१६५ १८७३३.२० | नंदुरबार 
एकुण २४७३६५ १९७८९.२० 
१७ | (39) (१७ जिल्हा छत्रपती । ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २०००० १६००.०० | जिल्हाधिकारी, 
संभाजीनगर (२२२५ई२११) छत्रपती 
एकुण २०००० १६००.०० संभाजीनगर 
१८ | (३१ (१८) जिल्हा जालना । ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ३००० २४०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई२२२) जालना 
एकुण ३००० २४०.०० 
१९ | (39) (१९)जिल्हा परभणी ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ६००३ ४८०.२४ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई२३१) परभणी 
एकुण ६००३ ४८०.२४ 
20 | (३१) (20) जिल्हा नांदेड ०१-वेतन ५५०० ४४०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(2224 ई२४९) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २७६३१ २२१०.४८ नांदेड 
एकुण ३३१३१ २६५०.४८ 
२१ । (३१ (२१) जिल्हा बीड ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १५०० १२०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई२५८) बीड 
एकुण १५०० १२०.०० 
२२ | (39) (22) जिल्हा लातूर ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २५०० २००.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई२६७) लातूर 
एकुण २५०० २००.०० 
२३ | (३१) (२३) जिल्हा धाराशिव | ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ४२०० ३३६.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई२७६) धाराशिव 
एकुण ४२०० ३३६.०० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


(रू. हजारात) 
अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२३-२४ सदर संबंधित 
क्र अर्थसंकल्पित शा.नि.अन्वये नियंत्रक 
तरतूद वितरीत अधिकारी 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
a | २ ३ | ४ | रश & 
२४ | (39 (२४ जिल्हा हिगोळी । ०१-वेतन ७००० ५६०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(2224 ई२८५) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २८६०० २२८८.०० हिंगोली 
एकुण ३५६०० २८४८.०० 
२५ | (३१) (२५) जिल्हा नागपूर ०१-वेतन ३५०० २८०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई२९४) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ३३००० २६४०.०० नागपूर 
एकुण ३६५०० २९२०.०० 
२६ । (३१ (२६) जिल्हा वर्धा ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २६६०७ २१२८.५६ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई३०२) वर्धा 
एकुण २६६०७ २१२८.५६ 
२७ | (३१) (२७ जिल्हा ०१-वेतन ६२०० ४९६.०० | जिल्हाधिकारी, 
भंडारा(२२२५ ई३११) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १५०३० १२०२.४० भंडारा 
एकुण २१२३० १६९८.४० 
२८ | (३१) (२८) जिल्हा चंद्रपूर ०१-वेतन ३०००० २४००.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३२९) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ६९५१० ५५६०.८० चंद्रपूर 
एकुण ९९५१० ७९६०.८० 
२९ | (३१) (२९) जिल्हा ०१-वेतन ३०८५६ २४६८.४८ | जिल्हाधिकारी, 
गडचिरोली (२२२५ ई३३८) | ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ५७००० ४५६०.००॥ गडचिरोली 
एकुण ८७८५६ ७०२८.४८ 
३० । (३१ (३० जिल्हा गोदिया ०१-वेतन २६०० २०८.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३४७) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतन ३२८०७ २६२४.५६ गोंदिया 
एकुण ३५४०७ २८३२.५६ 
३१ | (39) (३१) जिल्हा अमरावती | ०१-वेतन ९५०० ७६०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३५६) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ६७२०४ ५३७६.३२ | अमरावती 
एकुण ७६७०४ ६१३६.३२ 
३२ | (39) (३२) जिल्हा अकोला । ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १३४५० १०७६.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई३६५) अकोला 
एकुण १३४५० १०७६.०० 
३३ | (39) (३३) जिल्हा यवतमाळ | ०१-वेतन २४८६० १९८८.८० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३७४) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १०७२६२ ८५८०.९६ | यवतमाळ 
एकुण १३२१२२ १०५६९.७६ 
३४ | (३१ (३४) जिल्हा बुलढाणा । ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १४२१० ११३६.८० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई३८३) बुलढाणा 
एकुण १४२१० ११३६.८० 
३५ | (३१) (३५) जिल्हा वाशिम ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १६२२६ १२९८.०८ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई३९२) वाशिम 
एकुण १६२२६ १२९८.०८ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


(रू. हजारात) 
अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२३-२४ सदर संबंधित 
क्र. अर्थसंकल्पित शा.नि.अन्वये नियंत्रक 
तरतूद वितरीत अधिकारी 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
| a | २ ३ | ४ | षु गी 
३६ | (३१ (३६) जिल्हा पालघर । ०१-वेतन २३००० १८४०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(2224 ई४०९) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २४९९४० १९९९५.२० पालघर 
एकुण २७२९४० २१८३५.२० 
एकुण २१८०३११ १७४४२४.८८ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


